नागरी सहकारी बँकांना 
एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 
लागु करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७-स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक- १९ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा - 


. शासन निर्णय क्रमांकः समक्रमांक दि. १०.०३.२००८ 
. शासन निर्णय क्रमांकः समक्रमांक दि. १४.०३.२००८ 
. शासन निर्णय क्रमांकः समक्रमांक दि. १४.०९.२०११ 
. शासन निर्णय क्रमांकः समक्रमांक दि. २३.०५.२०१२ 
५. शासन निर्णय क्रमांकः समक्रमांक दि. २५.०९.२०१३ 
६. शासन निर्णय क्रमांकः समक्रमांक दि. २१.०१.२०१५ 
७. शासन निर्णय क्रमांक: समक्रमांक दि. ३१.०३.२०१६ 
८. शासन निर्णय क्रमांक: समक्रमांक दि.१५.११.२०१७ व शुद्धीपत्रक दिनांक २६.२.२०१८ 


०८ AW A -5 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास शिफारस केल्याप्रमाणे 
एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्यास यापुर्वी वेळोवेळी शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. 


नागरी सहकारी बँकांचे वाढते एन.पी.ए. कमी करण्याच्या दृष्टीने एकरकमी कर्ज परतफेड 
योजनेस वेळोवेळी मुदतवाढ दिल्यामुळे नागरी सहकारी बँकांचे वाढते एन.पी.ए. कमी होण्यास 
आतापर्यंत मदत झालेली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज 
परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहाकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पत्र जा.क्र.ना.बँका /१-सआ / एकरकमी कर्ज 
परतफेड योजना / मु.वाढ / २०१८ / १६४७, दि. १.०९.२०१८ अन्वये शिफारस केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम-१५७ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अधिन राहून ही 
योजना अंमलात आणण्यापुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ च्या नियम ४९ मधील 
तरतुदीमधून सूट देऊन नागरी सहकारी बँकांना शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १५.११.२०१७ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७-स, 


व शासन शुद्धीपत्रक समक्रमांक दिनांक २६.२.२०१८ नुसार मंजूर केलेल्या एकरकमी कर्ज परतफेड 
योजनेस दिनांक ३१.३.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर योजनेंतर्गत दिनांक २८.२.२०१९ अखेर प्राप्त झालेल्या अर्जांवर दिनांक 39 मार्च, 


२०१९ पर्यंत निर्णय घेण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१९१४४५५५७२०२ असा आहे. हा SATS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रती, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Ramesh Shankarrao Sh 
N, ver 


Ramesh Shankarrao ४५५५०५५०५७ ०५०५ 


Department, postalCode=400032, st=M 
b34103d45bdas, 


b2ed6e1e4aca719170d9eae8aa251ee28dc56c75d8a65ac 
S h | n te INumber=b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b556a5baefdddce185 
74a78fa2d8d0957d1f, cn=Ramesh Shankarrao Shit 
Date: 2018.10.19 14:50:40 +05'30' 


(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व मा. विधान सभा सदस्य / मा. विधान परिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई ०३२. 


षु 
: 
. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 


. मुख्य महाव्यवस्थापक (नागरी बँका), भारतीय रिझर्व्ह बँक, सेन्ट्रल ऑफीस, १ ला मजला, 


गारमेंट हाऊस, वरळी, मुंबई-१८ 

उप मुख्य सरव्यवस्थापक, भारतीय रिझर्व्ह dH, GES ऑफीस, १ ला मजला, गारमेंट 
हाऊस, वरळी, मुंबई-१८ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 


७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव, दि महाराष्ट्र अर्बन को.ऑप.बँक 


HSI LH. ARMS क्रिडा मंदिर,४ था मजला,पीबीनं ७१२०,वडाळा,मुंबई- ०३१ . 


८. अध्यक्ष, दि महाराष्ट्र अर्बन को. ऑप. बँक असोसिएडान लि. मुंबई. 
९. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्रालय, मुंबई त्यांना विनंती करण्यात 


येते की, सदरहु शासन निर्णयास व्यापक प्रसिध्दी द्यावी. 


१०.निवड नस्ती. 


प्रत:- माहितीस्तव, 


१. मा. मंत्री (सहकार), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२. 

२. मा. राज्यमंत्री (सहकार), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२ 
३. मा. अ.मु.स. (सहकार), यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
४. निवड नस्ती, ७-स 


पृष्ठ २ पैकी २ 


